ग्रामविकास विभागातील अवर सचिव (विधी) 
या संवर्गातील पद “सह सचिव (विधी)” 
संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणीवाढ व 
रुपांतरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदनि-१०२३/प्र.क्र.२७५/आस्था-१ 
एम-८, पोटमजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा - 
शासन आदेडा क्रमांकः विधी व न्याय विभाग क्र. इएसटी-२०२३/प्र.क्र.१७/कार्या.२, दि.१८.०९.२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांकः विधी व न्याय विभाग क्र. इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्या.दोन, दि.१७.१२.२०२१ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास विभाग क्र. पदनि-१०१६/प्र.क्र.१७८/आस्था-१, 
दि.१९.०३.२०१८ व दि.२४.०८.२०२२ 
श्री.कि.शा.भालेराव, सह सचिव (विधी) यांचा रुजू अहवाल दि.१८.१०.२०२३ 


A -O 
a 


oo 


शासन निर्णय - 


ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१९.०३.२०१८ व दि.२४.०८.२०२२ च्या सुधारित 
आकृतिबंधानुसार विभागात अवर सचिव (विधी) हे एक पद मंजूर आहे. विधी व न्याय विभागाच्या 
दि.१८ सप्टेंबर २०२३ च्या आदेशान्वये, श्री.केशोर शामराव भाळेराव, सह सचिव (विधी) यांना बदलीने 
ग्रामविकास विभागात पदस्थापना देण्यात आली आहे. सबब, या विभागातीळ अवर सचिव (विधी) 
(गट-अ-वेतनस्तर एस-२३-रु.६७७००-२०८७००) संवर्गातील एक मंजूर पद दि.१८.१०.२०२३ पासून 
तात्पुरत्या स्वरुपात “सह सचिव (विधी)” (गट-अ वेतनस्तर एस-२७-रु.१२३१००-२१५९००) या संवर्गात 
श्रेणीवाढ व रुपांतरित करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार श्री.किशोर शामराव भालेराव, सह सचिव (विधी) यांना दि.१८.१०.२०२३ (म.पू.) रोजी 
तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणी उन्नत केलेल्या “सह सचिव (विधी)” या पदावर रुजू करुन घेण्यात येत आहे. 


उपरोक्त श्रेणी उन्नत व रुपांतरित Hes सह सचिव (विधी) हे पद श्री.कि.शा.भाळेराव, सह 
सचिव (विधी) हे त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहील. त्यानंतर ते पद आपोआप मूळ 
पदामध्ये म्हणजेच अवर सचिव (विधी) या पदामध्ये रुपांतरित आणि श्रेणी अवनत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकःपदनि-१०२२/प्र.क्र.२७५/आस्था-१, दि.१३ नोव्हेंबर, 2023 


सदर पदावर होणारा खर्च “मागणी क्र.एल-४,३४५१,सेक्रेटरिएट-आर्थिक सेवा ०९०- 
सेक्रेटरिएट-ग्रामविकास विभाग-०१-वेतन (३४५१००८२)” या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१५/२०२३/सेवा-९, दि.३०.१०.२०२३ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥१590॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१११३१४१६४०९०२० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHILPA J PURAO 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ef83ee6af46902a53a4b65da82186 
65bfc9c6636de6192c27cec9c4c15936bdc, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4F8DCCF3B45EB701F916090 
9DA4F7D895B098SEE96BB3C7E12D489DCA 
06BCC72, cn=SHILPA J PURAO. 

Date: 2023.11.13 15:28:34 +05'30' 


(शिल्पा जि.पुरव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 


५. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 


६. श्री.कि.शा.भालेराव, सह सचिव (विधी), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

७. सर्व सह/उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन,२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

८. अवर सचिव, विधी व न्याय विभाग, का.क्र.२,मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव, वित्त विभाग, का.क्र.सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/नोंदणी व भांडार शाखा/माहिती तंत्रज्ञान शाखा), ग्रामविकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

११. सर्व अधिकारी व कर्मचारी, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

१२. ई ऑफिस कोऑर्डिनेटर, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 

१३. वैयक्तिक नस्ती/निवड नस्ती/का.आस्था-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


